व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील अनुसूचित जमातीचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या कर्मचाऱ्यांकरिता निर्माण 
करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
PRI, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्र. व्यशिअ-२०२३/प्र.क्र.२२०/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक - २९ एप्रिल, २०२४ 


संदर्भ : १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि. २१/१२/२०१९ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.१५/०६/२०२० 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ओ/१६-ब, 
दि.३०/०६/२०२० 
४. कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय 
क्र.११११/प्र.क्र.११/२०२०/व्यशि-५. दि.१६/७/२०२० 
. सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२७/११/२०२० 
६. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२८/१०/२०२१ 
७. Hed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय 
क्र.२०२२/प्र.क्र.१४/व्यशि-४, दि.१९/१/२०२२ 
८. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय 
क्र.२०२२/प्र.क्र.१४/व्यशि-४, दि.१३/०६/२०२२ 
९. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.१४/१०/२०२२ 
१०. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१९/प्र.क्र.५८१ ए/१६-ब, 
दि. १४/१२/२०२२ 
११. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. व्यरशिअ-२०२३/ 
प्र.क्र. २२०/व्यशि-१, दि. २३/०५/२०२३ 
१२. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे पत्र क्र. व्यशिप्र-२०२४/आस्था-३/ 
प्र.क्र. ९/अधिसंख्य/ का-४, दि. १४/०३/२०२४ 


& 


eS 


शासन निर्णय क्रमांकः व्यशिअ-२०२३/प्र.क्र.२२०/व्यशि-१ 


प्रस्तावना - 

संदर्भ क्र. (१) येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर न केल्याच्या विविध कारणास्तव अधिसंख्य पदावर सेवावर्ग करण्यात येणाऱ्या अधिकारी व 
कर्मचाऱ्यांच्या संख्ये इतके कर्मचारी सध्या ज्या पदावर कार्यरत असतील त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण 
करण्याबाबत तसेच सदर झासन निर्णयापूर्वी अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने 
GATT करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी सेवासमाप्तीपूर्वी ते ज्या पदावर कार्यरत होते त्या पदाचे 
अधिसंख्य पद निर्माण करुन त्यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून व प्रशासनाची होणारी अडचण दूर 
करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय विभागांना तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्याकरिता किंवा ते सेवेत राहिले 
असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाळे असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत 
अधिसंख्य पदावर नेमणूक देण्याबाबत निदेश देण्यात आले आहेत. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. (3) येथील शासन निर्णयान्वये सदर अधिसंख्य पदे निर्माण 
करण्याचे प्राधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार प्रथमत: संदर्भ क्र. (४) 
येथील शासन निर्णयान्वये ७४ अधिसंख्य पदे निर्माण करुन ११ महिन्यांसाठी अधिसंख्य पदावर त्यांच्या 
सेवा वर्ग करण्यात आल्या आहेत. सदर ७४ अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांपैकी १३ कर्मचारी सेवानिवृत्त 
झाल्याने उर्वरीत ६१ अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांच्या पदांना संदर्भ क्र. (७ येथील शासन निर्णयान्वये 
दि.१५/०३/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर ६१ अधिसंख्य पदांपैकी ३ कर्मचारी 
सेवानिवृत्त झाल्याने संदर्भ क्र. (८) येथील शासन निर्णयान्वये ५८ अधिसंख्य पदांना ११ महिन्यांसाठी 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर ५८ अधिसंख्य पदांपैकी ५ कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्याने संदर्भ 
क्र. (११ येथील शासन निर्णयान्वये ५३ पदांना ११ महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर 
मुदतवाढ दि.१५/०३/२०२४ रोजी संपुष्टात आली असल्याने एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन सदर 
पदांना दि. १७/०३/२०२४ पासून पुढे मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

संदर्भ क्र. (११) येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आलेल्या ५३ अधिसंख्य पदांपैकी 
प्रपत्र-अ मधील अ.क्र.१५,१७, २३, २६, २७ वरील ०५ कर्मचारी आणि प्रपत्र-ब मधील अ.क्र. ०८ वरील ०१ 
कर्मचारी असे एकूण ०६ कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले असल्याने सदर पदे वगळून प्रपत्र अमध्ये गट-क मधील 
२७ कर्मचारी, प्रपत्र ब मध्ये गट-ड मधील ११ कर्मचारी व प्रपत्र क मध्ये यापूर्वी सेवा समाप्त केलेले ९ 
कर्मचारी अज्ञा एकूण vo अनुसूचित जमातीतील गट क व गट ड कर्मचाऱ्यांच्या पदास संदर्भ क्र. (१०) 
येथील शासन निर्णयातील अनु.क्र. ०२ नुसार ०१ दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन ११ महिने 
(दि. १७/३/२०२४ ते दि. १६/०२/२०२५ पर्यंत कालावधीकरिता किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या 
दिनांकाला सेवानिवृत्त झाळे असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत अधिसंख्य पदांना या 
शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. सदर कर्मचाऱ्यांचे वेतनावरील खर्च वेतनासंबंधीत लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व 
संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्यशिअ-२०२३/प्र.क्र.२२०/व्यशि-१ 


३. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. २१ डिसेंबर, २०१९, दि. ३०, 
जून, २०२० व दि. १४ डिसेंबर, २०२२ या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०४३०१४३३१६५९०३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL 


PRADEEP SAHEBRAO Pies eres 


2.5.4.20=12a2d958f75709e9720b38b5349dae 1 6ef85e08a9 1 e69f77d 
8b94222ab9dc13c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

S H IVTA R E serialNumber=415BAA8242ED5D99644FE1533246B0A85DC3D52848 
FB6CE23F47DAF8D647AES5A, cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
Date: 2024.04.30 14:47:36 +05'30' 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय 
(व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय) 
२. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. (पत्राद्वारे) 
४. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (१६-बो), मंत्रालय, मुंबई. 
५. महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई /नागपूर. 
७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
८. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्यशिअ-२०२३/प्र.क्र.२२०/व्यशि-१ 


कौडल्य, रोजगार व उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. व्यशिअ-२०२३/प्र.क्र.२२०/व्यशि-१, 


दि. २९/०४/२०२४ सोबतचे प्रपत्र अ 
प्रपत्र अ (२७ पदे) 


अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नाव संबंधित कर्मचाऱ्याकरिता निर्माण | गट | आस्थापना 
करण्यात येणाऱ्या अधिसंख्य 
पदाचे नाव 

१ २ ३ 8 4 

q श्री. डी.एम.पाटील शिल्प निदेशक क | मुंबई विभाग 

२ | श्री. आर.व्ही.वानखेडे शिल्प निदेशक क | मुंबई विभाग 

3 | atl. ए.के.तबीब शिल्प निदेशक क | मुंबई विभाग 

४ । श्रीमती व्ही.आर.टाकळीकर मुख्य लिपिक क | मुंबई विभाग 

4 | श्री. एम.एन.कोळी वरिष्ठ लिपिक (शहरी) क मुंबई विभाग 

६ | St. एस.आर.कोळी वरिष्ठ लिपिक (ग्रामीण) क मुंबई विभाग 

७ | श्री. ए.जी.राईकवार वरिष्ठ लिपिक (ग्रामीण) क मुंबई विभाग 

८ | श्री.आर.आर.कळसकर कनिष्ठ लिपिक (ग्रामीण) क मुंबई विभाग 

९ श्री. एन.वाय.कोळी भांडारपाल @ | मुंबई विभाग 
१० | श्री. एस.एम.इताळ भांडारपाल क मुंबई विभाग 
११ | श्री. औदुंबर कृष्णाजी सर्ज गणित निदेशक क | मुंबई विभाग 
१२ | श्री. राजेंद्र परशुराम कोळी शिल्प निदेशक क | पुणे विभाग 
93 श्री. लक्ष्मण यशवंत बिराजदार शिल्प निदेशक क | पुणे विभाग 
१४ | श्री. जनार्दन गळू कोळी चित्रकला निदेशक क । नाशिक विभाग 
१५ | श्री. सुनिल शंकराराव तोडे पुर्णवेळ शिक्षक क । अमरावती विभाग 
१६ | श्री. प्रशांत अर्जुन बोकाडे शिल्प निदेशक क । अमरावती विभाग 
१७ | श्री. आनंद दत्तात्रय कुंभारे शिल्प निदेशक क । अमरावती विभाग 
१८ | सौ. दिपा हरदास देशमुख (सनगाळे) । शिल्प निदेशक क अमरावती विभाग 
१९ | श्री. मोहन अरविद वितारे शिल्प निदेशक क । अमरावती विभाग 
२० | श्री. गजानन भानुदास इंगळे लघुलेखक निम्नश्रेणी क । अमरावती विभाग 
29 श्री. मोहन उत्तमराव बुटे मुख्य लिपिक क = | अमरावती विभाग 
२२ | श्री. विजय महादेवराव गारेले वाहनचालक क । अमरावती विभाग 
२३ | श्री. डी.सी.बोकडे शिल्प निदेशक क । नागपूर विभाग 
२४ । सौ. अंजु मधुकर लिखार वरिष्ठ लिपिक क | नागपूर विभाग 
२५ | कु. एच.एस.मुंढरीकर कनिष्ठ लिपिक क | नागपूर विभाग 
२६ | श्री. हरिश्चंद्र तुकाराम खुटीकर मुख्य लिपिक क | मु.का. मुंबई 
२७ | श्री. उमाकांत नामदेव तायडे वरिष्ठ लिपिक क | मु.का. मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्यशिअ-२०२३/प्र.क्र.२२०/व्यशि-१ 


प्रपत्र ब (११ पदे) 
अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नाव संबंधित कर्मचाऱ्याकरिता गट आस्थापना 
निर्माण करण्यात येणाऱ्या 
अधिसंख्य पदाचे नाव 
१ |२ ३ 8 4 
q | al. एम.के.कोळी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ड मुंबई विभाग 
२ _  श्री.आर.एन.जोशी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ड मुंबई विभाग 
३ S| श्री. एम.के.पवार चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ड मुंबई विभाग 
४ | श्रीमती शुभद्रा चंद्रकांत कस्तुरे | चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ड पुणे विभाग 
५ | श्री. दिलीप धुळप्पा सुर्यवंशी | चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ड पुणे विभाग 
६ | श्री. राजाराम दिनकर कोळी । चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ड पुणे विभाग 
७  । श्री. सुनिल सर्जेराव कोळी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ड पुणे विभाग 
कु. रेखा दशरथ वाघ चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ड अमरावती विभाग 
श्री. सुनिल माणिकराव नांदे | चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ड अमरावती विभाग 
१० | श्री. रामचंद्र आडकू धकाते कर्मशाळा परिचर ड नागपूर विभाग 
११ | श्री. अनिल माधवराव निमजे । चौकोदार ड नागपूर विभाग 
प्रपत्र क (९ पदे) 
अ. | कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम गट | नियुक्तीचा सेवा समाप्त आस्थापना 
क्र. दिनांक करण्यात 
आल्याचा 
दिनांक 
१ | २ ३ 8 | & 9 
q | श्री. बी.के.भगत चतुर्थश्रेणी कर्मचारी | S | २०/५/१९९८ | 93/3/2000 | मुंबई विभाग 
Q | श्री.एम. एम. सिदमुल । गटनिदेशक क | २८/९/१९९८ | ११/०३/२००४ | पुणे विभाग 
३ श्री. पी.डी. सत्तुरवार शिल्प निदेशक क | १९/८/२००३ | २९/७/२००५  । पुणे विभाग 
४ | श्री. एम.सी. धुमाळ शिल्प निदेशक क | १४/८/२००३ | २३/२/२००६ | पुणे विभाग 
५ | श्री.अ. एम. कोळी शिल्प निदेशक ® | १३/८/२००३ | ०५/०८/२००६ | पुणे विभाग 
६ | श्री. आय. एम. गवारे शिल्प निदेशक ® | १४/८/२००३ | ११/०२/२००८ | पुणे विभाग 
७ | श्री. संजय करणसिह | शिल्प निदेशक क | १०/११/१९९९ । ११/०२/२००४ | अमरावती 
ठाकुर विभाग 
८ | श्री. राजेश बाबुराव कनिष्ठ लिपिक क | १४/९/१९९० | २०/१२/१९९१ | औरंगाबाद 
भुरेवार विभाग 
९. श्री. सुभाष संभाजी घंटे । चतुर्थश्रेणी कर्मचारी | ड | ११/०९/२००१ | ०८/०९/२००५ । औरंगाबाद 
विभाग 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


